सन 2029-22 या आर्थिक वर्षासाठी 
मंजूर अनुदान बीडीएस वर वितरित 
होणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
ory waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : दुवियो-१३२१/प्र.क्र.१०३/पदुम-९ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जून, २०२१. 


संदर्भ :- आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाचे पत्र क्र आदुवि-४ /अंपश्ञा/अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत/२०२१-२२/२४६८,दि.२५/०५/२०२१ 
ज्ञापन :- 
उपरोक्‍त विषयाच्या संदर्भाधीन पत्राच्या अनुषंगाने सन २०२१-२२ करिता मागणी 
क्र.डी-५, मुख्य लेखाशीर्ष "२४०४ दुग्धव्यवसाय विकास ita)" याखाळील उप 
लेखाशीर्षांतर्गत मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे वित्त 
विभागाच्या मान्यतेनुसार रक्‍कम संगणक प्रणालीवर वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ मुख्य लेखाशिर्ष उद्दिष्ट मंजूर ।बी.डी.एस.वर | वितरित 
क्र. अर्थसंकल्पीय, वितरीत ।करावयाची 
तरतूद तरतूद ade 
१ २ ३ | ४ षु ६ 
ष्‌ मुख्य कार्यकारी | ०१- वेतन ९१७५३ २२९३७ २२९३९ 
अधिकारी, आरे 
(२४०४०६९१) 
२ | मुख्य कार्यकारी २६- जाहिराती | १२० शि ६ 
अधिकारी, आरे व प्रसिध्दी 
(२४०४०६९१) 
३ | मुख्य कार्यकारी भि ६० ३ 
अधिकारी, आरे व्यावसायीक 
(२४०४०६९१) सेवा 


सदर ज्ञापन वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.२७७/२०२१/व्यय-२, 
दि.१७/०६/२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुवियो-१३२१/प्र.क्र.१०३/पदुम-९ 


सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०२१०६२४१३०००२४६०१ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by UJWAL BHALCHANDRA SALVI 
DN: c=IN, OVERNMENT OF MAHARASHTRA, “AGRICULTURE 


UJWAL AND ADF DEPARTMEMT, postalCode=400032, st 
b982b7efabb779ca09f8d7e3 
BHALCHANDRA SALVI 3037008033 
INumber=AFB80C2A93EC4B5D3AF7BA8E 
: 2021.06.2: 


(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर.महाराष्ट्र १/२. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,आरे,गोरेगांव मुंबई-६५ 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी,बांद्रा,मुंबई-५१ 
५) उपसचिव, (दुग्धव्यवसाय विकास), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) वित्त विभाग (व्यय-२ व अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


